नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या आरोग्य 
संस्थाकरीता पदनिर्मिती करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र. १८०/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट , २०१९. 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः संकिर्ण २०१२/प्र.क्र. १४१/ आरोग्य-३, 
दिनांक १७.०१.२०१३. (आरोग्य संस्था स्थापनेचा बृहतआराखडा) 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः संकिर्ण २०१२/प्र.क्र. ४०२/ आरोग्य-३, 
दिनांक ०९.०६.२०१४. (आरोग्य संस्था स्थापनेचा बृहतआराखडा) 


AD 
— 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ग्रारुप २०११/प्र.क्र. ४०२/ आरोग्य-३, 
दिनांक २७.०६.२०१२. (आरोग्य संस्था स्थापनेचा बृहतआराखडा) 


३ 


— 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पीएचसी १०९७/प्र.क्र.२६/ आरोग्य-४, 
दिनांक १६.०१.२००३. (आकृतीबंध उपकेंद्र /प्राथमिक आरोग्य केंद्र/ग्रामिण रुग्णालय) 


3 


— 


area निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पदआ २००६/प्र.क्र.१९/आरोग्य-२, दिनांक 
३०.१२.२००६. (आकृतीबंध प्राथमिक आरोग्य केंद्र १५ पदांकरीता) 


र्ध 


यरस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ ते ३ येथील शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य 

विभागाअंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रामध्ये विविध आरोग्य संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर 
आरोग्य संस्थांचे बांधकाम पुर्ण झालेले आहे. तसेच, अनुक्रमांक ४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये उपकेंद्रे, 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ग्रामीण रुग्णालय या नवीन आरोग्य संस्थांसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या पदांचा 
आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. ग्रामीण जनतेकरीता रुग्णसेवा पुरविण्यासाठी या रुग्णालयांच्या 
ठिकाणी आकृतीबंधानुसार पदनिर्मिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासदंर्भात पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील बांधकाम पुर्ण झालेल्या, एकूण १३ नवीन आरोग्य संस्थांसाठी नियमित पदे आणि 
काल्पनिक कुठल / काल्पनिक spares मनुष्यबळ निर्माण करण्यास व आरोग्य संस्थांचे कामकाज सुरु 
करण्यास पुढील प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.१८०/आरोग्य-३ 


(१) उपकेंद्र 
आरोग्य संस्था 


a a चिंचाळा चंद्रपूर चंद्रपूर 


४ आपटी जावळी सातारा 


सदर प्रत्येक उपकेंद्रांकरीता मंजूर पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी ग्रेडपे निर्माण करावयाची पदे 
3) नियमित पदे 
दिक om ए.एन.एम., गट-क ५२००-२०२०० २४०० बका 
२ आरोग्य सेवक,गट-क | ५२००-२०२०० २४०० 
एकूण २ 
बो । काल्पनिक कुशल पदे 
|< = 3 अंशकालीन स्त्री परिचर 
एकूण (अ--ब) ३ 
(२) प्राथमिक आरोग्य केंद्र:- 
बिगर आदिवासी उपयोजनेमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे :- 


आरोग्य संस्था 


चिक मानोरा बल्लारपूर चंद्रपूर 
र wine कोल्हाफर 
३ मरडसगाव गंगाखेड परभणी 


9 
५ आया 
व 
७ 
८ पेफट्ेड [अकोट 


बिगर आदिवासी उपयोजने मधील उपरोक्त प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरीता मंजूर केलेल्या 


पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी ग्रेडपे निर्माण करावयाची पदे 
अ | नियमित पदे 
[| वैद्यकीय अधिकारी,गट-अ * १५६००-३९१०० ५४०० २ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.१८०/आरोग्य-३ 


2 | आरोग्य सहायक (पु), गट-क | ५२००-२०२०० J yoo | 4 | 
3 | आरोग्य सहायक (स्री.),गट-क | 4200-20200 2400 ee 
41 ए.एन.एम., गट-क ५२००-२०२०० २४०० | cer 
(अ)एकूण षु 
एकूण ५ ८ 1 ४0 | 
ब॒ काल्पनिक कुठल पदे 
a आरोग्य सहायक (पु.) 1 १ | 
२ | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ee 
3 | औषध निर्माण अधिकारी re 
४ | कनिष्ठ लिपिक, गट-क a -) 
५ | वाहन चालक, गट-क LL we 
६ | स्त्री परिचर, गट-ड a | 
पुरुष परिचर, गट-ड ३ 
(ब)एकूण ९ 
एकूण ९ ८ ७२ 
@ | काल्पनिक अकुशल पदे 
शि सफाईंगार, गट-ड ae 
(कोएकूण) a | 
एकूण १५८ ८ 
एकूण अ--ब--क १२० 


** आदिवासी क्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र असल्यास वैद्यकीय अधिकारी गट-अ-१ व वैद्यकीय 


अधिकारी गट-ब अशी दोन पदे अनुज्ञेय राहतील. 


(3) नविन ग्रामीण रुग्णालय :- 


पोंभूर्णा, जिल्हा चंद्रपूर येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाकरीता मंजूर केलेल्या पदांचा 
तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 
वेतनश्रेणी 


नियमित पदे 


eS त्वा. ८८. a ळा 


वैदकीय अधिकारी, गट अ 
सहायक अधीकषक/माडरपाला/कारमारी, कक ला 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.१८०/आरोग्य-३ 


क ee 
a आता 
a ee 
a es 3 १० | 
za 
Loo काळत 
a 
: a ee 
a 0. _ 3 
५7 ee 
[sd 
ee बतीत 
a 
7 
Lod एकूण अभ्ब*का 
ग्रामीण रुग्णालयातील रुग्णवाहिकेकरीता वाहनचालक १ पद कंत्राटी स्वरुपात मंजूर 
करण्यात येत आहे. 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतनावरील खर्च खालील 


लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


(गट-अ वगट-ब) चे वैद्यकीय अधिकारी 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
(०१)(०४) - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३५१) 
गट-क व गट-ड चे कर्मचारी 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
(०२)(०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्र (स्थानिक क्षेत्र) (२२१० ५०४१) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.१८०/आरोग्य-३ 


भागविण्यात यावे :- 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 
(०१)(०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


३. या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या पदांपैकी नियमित पदांचे वेतन (०१- वेतन), 
काल्पनिक कुठल पदांवरील खर्च (१३- कार्यालयीन खर्च) व काल्पनिक अकुठठाळ पदांवरील खर्च (१० - 
कंत्राटी सेवा) यामधून भागविण्यात यावा. 


8, वर नमूद पदांपैकी काल्पनिक अकुशल (बाहययंत्रणेव्दारे काम करुन घेणे) पदांबाबत शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग, दि.०२ फेब्रूवारी, २०१३ व दि.०२ डिसेंबर, २०१३ मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही 
करावी. 


५. हाझासन निर्णय उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक ८ जुले, २०१९ रोजी झालेल्या सन २०१९ 
च्या ४ थ्या बैठकीमधील अध्यक्ष, उच्चस्तरीय सचिव समिती यांनी दिलेल्या मान्यतेस (दिनांक ०३.०८.२०१९ 
चे पत्र) अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०९१७०८२३३११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


: Digitally signed by Roshani 
Ro 5 h ani Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


Di n es h Maharashtra, O = Government 


. , Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil oxtsrstecs tr.2617 


Date: 2 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.१८०/आरोग्य-३ 

संचालक, आरोग्य सेवा-२, संचालनालय, आरोग्य भवन, पुणे. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये/नियोजन, मुंबई. 

६. सह संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे. 

७. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ नागपूर, नागपूर. 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, चंद्रपूर. 

९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, चंद्रपूर, वर्धा, अकोला, परभणी, कोल्हापूर व सातारा. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

११. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, पोंभूर्णा, जिल्हा चंद्रपूर. 

१२.वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय १३/ विसु १), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य-३अ, आरोग्य-४, सेवा-१, 
सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प). 

१३. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन-आरोग्य- ३अ, आरोग्य -३, सेवा-१, सेवा-२, सेवा-३, 
सेवा-५, अर्थसंकल्प). 

१९. निवडनस्ती (आरोग्य -४) 


AV 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


